आदिवासी aa उपयोजनेअंतर्गत 
पाटबंधारे प्रकल्पास सन २०१८-१९ 
करीता निधी वितरण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र. बीयुडी-२०१८/ प्र.क्र.१५/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - २८ मार्च, २०१९. 


वाचा: - 
शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग समक्रमांक दि. १८ मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधीन आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक १८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील मागणी क्रमांक टी-६, मुख्य लेखाशिर्ष : ४७०२-लघुपाटबंधारे- ७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ३२-अंशदान बाबतच्या योजनेच्या तरतुदीबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव-(०१) (१७) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ७७१२), 
रु.लाखात 
प्रकल्पांचे/ जिल्हयाचे २०१८-१९ साठी सदर शासन निर्णयाद्वारे नियंत्रण अधिकारी 
नांव अर्थसकंल्पीत वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ठोक तरतूद ४०८.१९ अधिक्षक अभियंता व 
गाल प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
पिंपळगांव खांड २००.०० a 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 
एकूण(ड) ६०८.१९ ६०८.१९ 


ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
योजनेचे नाव-(०१) (१७) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ७७१२), 


रु.लाखात 


प्रकल्पांचे/ जिल्हयाचे नांव | २०१८-१९ साठी । सदर शासन निर्णयाद्वारे नियंत्रण अधिकारी 
अर्थसकंल्पीत वितरीत करण्यात येत 


तरतूद असलेली तरतूद 
ठोक तरतूद २६९.०५ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
(मराठवाडा विभागासाठी) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
ठोक तरतूद 938.98 औरंगाबाद 
(उर्वरित महाराष्ट्र विभागासाठी) 
पिंपळगांव खांड २००.०० 


एकूण ६०८.१९ ६०८.१९ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.१५/कार्यासन.६ 


२ 


सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२६१५०३१०५९२४ असा आहे. सदर sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ra vi Nn d fa Digitally signed by Ravindra 
Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D i g a aa ba if fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
A ute Date: 2019.03.28 15:56:53 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती. 

विभागीय आयुक्त,मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती. 

अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव / औरंगाबाद/नागपूर 
अधीक्षक अभियंता खारभूमि विकास मंडळ, ठाणे. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

महालेखापाल (लेखापरोक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे / जळगांव / औरंगाबाद/ नागपूर 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जलसंपदा विभाग (बजेट-२/लेखाशाखा / निवसं-१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
कार्यासन अधिकारी ( का.क्र. २, ५) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय. 

निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


